द.वि.प.गु.र.क्र.०९/२०१२ (डेक्कन पो. स्टे. गु.र.क्र. १६८/२०१२) 
या गुन्हे प्रकरणातून उद्भवणा-या प्रकरणामध्ये यापूर्वी विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून अँड. राजा ठाकरे यांची केलेली 
नियुक्ती रद्द करुन सदर गुन्हयातून उद्भवणा-या विशेष मोक्का 
प्र.क्र.9/२०१३ व ८/२०१४ मध्ये मा. विशेष मोक्का व सत्र 
न्यायालय, मुंबई येथे शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याकरीता 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना व्यावसायिक फी प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.०३/पोल-१०, 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ मे, २०२१ 


संदर्भ :- विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र.एसपीपी-२०२०/यू.ओ.आर.४३/डी-१४, दि.२३.०२.२०२१. 


प्रस्तावना:- 

द.वि.प.गु.र.क्र.०९/२०१२ (डेक्कन पो. स्टे. गु.र.क्र. १६८/२०१२) या गुन्हे प्रकरणातून उद्धवणा- 
या प्रकरणामध्ये अँड. राजा ठाकरे यांची विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून केलेली नियुक्‍ती रद्द करुन 
सदर गुन्हयातून उद्भवलेले विशेष मोक्का प्र.क्र. ७/२०१३ व ८/२०१४ मध्ये मा. विशोष मोक्का व सत्र 
न्यायालय, मुंबई येथे शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याकरीता विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

द.वि.प.गु.र.क्र.०९/२०१२ (डेक्कन पो. स्टे. गु.र.क्र. १६८/२०१२) या गुन्हे प्रकरणातून उद्भवलेले 
विशेष मोक्का प्र.क्र.9/२०१३ व ८/२०१४ मध्ये मा. विशेष मोक्का व सत्र न्यायालय, मुंबई या 
न्यायालयात शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याकरीता विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना हे न्याय प्रकरण निकाली निघेपर्यंत, प्रतिदिन 
परिणामकारक सुनावणीकरीता खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


मा. विशेष मोक्का व सत्र न्यायालय, मुंबई 
अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रु.२०,०००/- (रुपये वीस हजार फक्त) 
ब) विचारविनिमय फी (प्रति बैठक) (कमाल मर्यादेच्या अटीशिवाय)- रु.५,०००/- (रुपये पाच हजार फक्त) 
सदर व्यावसायिक फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना अनुज्ञेय 
होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता व्यावसायिक फीचे प्रदान 
करण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.०३/पोल-१० 


२. अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना अनुज्ञेय असलेल्या व्यावसायिक फीचे प्रदान दर दोन 
महिन्याच्या न्यायालयीन कामकाजानंतर करण्यात यावे. मा. न्यायालयीन कामकाजाचे 
परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 
नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून तपासून, प्रमाणित 
करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना होणार 
नाही, याची दक्षता संबंधित पोलिस उपायुक्त यांनी घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) (१०१), गुन्हा 
अन्वेषण व दक्षता (००) (०५) दहशतवाद विरोधी पथक - (२०५५ ०५७१) - २८ व्यावसायिक सेवा 
या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र. ३२७/२०२१/व्यय-७, दि. २९.०४.२०२१ 
अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


घु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.॥8॥0/959॥॥9.900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२१०५२८१८०९४०६१२९ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Tushar Dilip 
Rathod 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 

१. पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. अप्पर पोलीस आयुक्‍त, दहऱतवाद विरोधी पथक, नागपाडा, मुंबई. 
३. सह पोलीस आयुक्‍त, दहशतवाद विरोधी पथक, नागपाडा, मुंबई. 
४. पोलीस उपायुक्‍त, दहशतवाद विरोधी पथक, नागपाडा, मुंबई. 
५. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, दहऱतवाद विरोधी पथक, नागपाडा, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
९. विधि व न्याय विभाग(का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 

११. अँड.श्री.वैभव बगाडे, बी-३०५, समजदीप को-ऑ.हौ.सो., AGHA रोड, 

एस.व्ही.रोड, कांदिवली (प), मुंबई-४०० ०६७. 
१२. निवड नस्ती/पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


